दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, राजुर, 
जिल्हा अहमदनगर, यांना "कार्यालय 
प्रमुख आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी " म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीडीओ- ३०२३/प्र.क्र.१६६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक: संकीर्ण -१११४/११५३/ 
प्र.क्र.२१०/कार्यासन ११, दि.१३/०९/२०१९. 
२. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक: संकीर्ण -१११४/११५३/ 
प्र.क्र.२१०/कार्यासन ११, दि.१४/०८/२०२३. 
३.दिवाणी न्यायालय,कनिष्ठ स्तर, राजुर, अहमदनगर यांचे जा.क्र.- 
०७/२०२३, दि.२३/०८/२०२३. 


प्रस्तावना : 

अहमदनगर जिल्ह्यातील राजुर येथे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरीता आवश्‍यक पदे 
निर्माण करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 
संदर्भ क्र.२ येथील अधिसूचनेन्वये सदर न्यायालय २०/०८/२०२३ पासून कार्यान्वित झाले 
आहे. दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, राजुर, 
अहमदनगर यांनी संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार दिवाणी न्यायाधीहा 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, राजुर, जि.अहमदनगर यांना "कार्यालय 
प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अहमदनगर जिल्ह्यातील राजुर येथील दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, राजुर जि.अहमदनगर यांना "कार्यालय प्रमुख आणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयातील 
सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करण्यासाठी त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


are निर्णय क्रमांकः डीडीओ- ३०२३/प्र.क्र.१६६/कार्यासन ११ 


२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक 
१७/४/२०१५ मधील भाग - पहिला, उप विभाग एक, अ.क्र.३, नियम क्र.२ अन्वये 
प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र 
कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम १५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२३०९१४१५४१३७१२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
H F M A N G | JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mi 
254; 88443102391 754221ba7b421d28c8665334 
1f4b, 
'54A04D3293F61521DSE463E799884D63F2 
AJ | T S H F T YE 16A5210C49CCE931861626D508AE45 
7078843 0579659588, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 
Date: 2023.09.14 15:43:30 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत: 
१) प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२),मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, जिल्हा अहमदनगर 
) 
) 


३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, राजुर, 
जि.अहमदनगर 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अहमदनगर 
६) उप कोषागार अधिकारी,राजुर, जि. अहमदनगर 
७) कक्ष अधिकारी, कार्या.२३/२०,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


८) कक्ष अधिकारी, कोषा - (प्रशा-५)/विनियम/ व्यय-५, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


